राज्यातील नव्याने स्थापन करण्यात 
आलेल्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती या 
नागरी स्थानिक संस्थातील पदांच्या 


आकुतीबंधास मान्यता मिळण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ०३२ 
दि. ०८ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:-१.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 
२.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.३०१/भाग-१/नवि-१४, दि.२२.०९.२०१७. 
३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.७४/नवि-१४, दि.१७.०६.२०१९. 
५. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.६९/नवि-१४, दि.११.०९.२०१९. 
६. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१५५/नवि-१४, दि.२८.१०.२०२१. 
७. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४, दि.१०.०२.२०२२. 
८. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१०२/नवि-१४, दि.१४.११.२०२२. 
९. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४, दि.०३.०५.२०२३. 
१०. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.१२५/नवि-१४, दि.१२.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी व अन्य ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या १०१ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचा व आकृतीबंध/ पदनिर्मितीचा व त्यासाठीच्या वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदानाचा प्रस्ताव शासन निर्णय दि.०५.०७.२०१६ अन्वये मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच, नव्याने निर्माण 
करण्यात आलेली पदे भरण्यासाठी निकष विहीत केले आहेत. 

त्याचप्रमाणे, दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.७ मध्ये, यापुढे, नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांच्याकरीता उपरोक्त निकषानुसार आकृतीबंध निश्चित करण्यास व 
अनुषंगाने पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता fest असून, आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त निकषानुसार यापुढे नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायती यांच्याकरीताचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील पदांसाठी नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय प्रमाणनिश्चिती व 
सुधारित आकृतीबंध संदर्भीय क्र. ३ येथील दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आला 
आहे. 

तसेच, संदर्भ क्र.५ येथील दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वच्छता निरीक्षक संवर्गाचा 
समावेश राज्यस्तरीय संवर्ग पदांमध्ये करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद 
स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्गाची पदसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१, ३ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, संदर्भीय क्र.२,४,७,८,९ 
व १० येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे २७, ७, १२, ४, १ व १ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी व 
आकृतीबंध/ पदनिर्मिती व त्यासाठीचे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

आता, उपरोक्त दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदींच्या अनुषंगाने, राज्यातील नवनिर्मित ०३ नगरपंचायतींचा (कांद्री कन्हान नगरपंचायत, जि.नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-१४ 


बहादूरा नगरपंचायत, जि.नागपूर व बेसा पिपळा नगरपंचायत, जि.नागपूर) आकृतीबंध निश्चित करणे व 
अनुषंगाने पदनिर्मिती करण्याबाबतचा व सदर पदांच्या वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूरीबाबतचा प्रस्ताव 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी शासनास सादर केला आहे. 

प्रत्येक नगरपरिषद/ नगरपंचायती यांच्याकरीता अधिनियमातील तरतूदीनुसार मुख्याधिकारीचे १ 
पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, कांद्री कन्हान नगरपंचायत, जि.नागपूर, बहादूरा नगरपंचायत, 
जि.नागपूर व बेसा पिपळा नगरपंचायत, जि.नागपूर या ०३नवनिर्मित नगरपंचायती तालुका मुख्यालयाच्या 
ठिकाणी अद्याप मंजूर नसल्याने त्याकरीता मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील ०३ पदे निर्माण करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुषंगाने सदर ३ नवनिर्मित नगरपंचायतींकरीता मुख्याधिकारी गट-ब या संवर्गातील S-94 या 
वेतनश्रेणीतील ३ पदे निर्माण करणे तसेच, सदर नवनिर्मित ३ नगरपंचायतीसाठी दि.०५.०७.२०१६, 
दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक आकृतीबंध निश्चिती व 
वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूरी तसेच, सफाई कामगारांच्या पदांसाठी वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदान मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय :- निर्णय :- 


नगर विकास विभागाच्या दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार खाली नमूद एकुण ०३ नगरपंचायतीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार एकुण ८४ 
पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात येत असून, त्यासाठीचा रु.३,९१,७२,९११/- वार्षिक आवर्ती खर्च 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


लोकसंख्या नगरपंचायतींचे नाव एकुण | एकुणवार्षिक आवर्ती 
प्रस्तावित | सहायक अनुदान रू. 
पदांची 
संख्या 
१०६२४ कांद्री कन्हान नगरपंचायत, जि.नागपूर श्र १,३०,५७,६३७/- 
१८४१३ बहादूरा नगरपंचायत, जि.नागपूर २८ १,३०,५७,६३७/- 
१०६२४ बेसा पिपळा नगरपंचायत, जि.नागपूर २८ १,३०,५७,६३७/- 
एकुण 934  । ३,९१,७२,९११/- 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार लोकसंख्यानिहाय नवनिर्मित एकुण ०३ नगरपंचायतीसाठी सोबतच्या सहपत्र-अव ब 
मधील ८१ पदांकरीता एकुण रू.३,६७,३४,४१५/- व मुख्याधिकारी यांची ३ पदे करीता एकूण रू.२४,३८,४९६/- 
अशा एकूण (३,६७,३४,४१५ + २४,३८,४९६) रू.३,९१,७२,९११/- इतक्या पदांच्या आकृतीबंधास व 
त्यासाठीच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, एकुण रु.३,९१,७२,९११/- एवढे 
वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, सदर ३ नवनिर्मित नगरपंचायतींची लोकसंख्या २५,००० पेक्षा कमी असून, दर १००० 
लोकसंख्येमागे १ सफाई कामगाराचे पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, सदर लोकसंख्येनुसार vo 
सफाई कामगारांच्या काल्पनिक पदांच्या वेतनापोटी रु.१,१४,०३,८४०/- इतके वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदान अनुज्ञेय होईल. तथापि, प्रथम टप्प्यात १०४ काल्पनिक पदांऐवजी २१ एवढ्या सफाई कामगारांच्या 
काल्पनिक पदांच्या वेतनाएवढे म्हणजेच रु.५९,८७,०१६/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


४. तसेच, सदर ०३ नगरपंचायती या तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नसल्याने, सदर 
नगरपंचायतींकरीता मुख्याधिकारी पदे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे, नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-१४ 


कन्हान नगरपंचायत, बहादूरा नगरपंचायत व बेसा पिपळा नगरपंचायत या ०३ नवनिर्मित नगरपंचायतींकरिता 
मुख्याधिकारी गट-ब या संवर्गातील 85-१५ (रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० ) या वेतनश्रेणीतील ०३ पदे निर्माण 
करण्यात येत आहेत. 
षु. उपरोक्तप्रमाणे, निर्माण करण्यात आलेली पदे दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील विहित 
कार्यपद्धती अवलंबून भरण्याबाबतची कार्यवाही करुन, त्याबाबतच्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल यासंदर्भात दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या समितीकडून दर पंधरवड्यास 
शासनास सादर करावा. 
६. उपरोक्त पदावरील खर्च मागणी क्र.मुख्य लेखाशीर्ष एफ-२, “१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य” (००)(६०) 
जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना सहायक अनुदान (२२१७८०६६) या खाली टाकून सन 
2022-2023 च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१५२६१२७५२५ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840ece 
50f14894cd6b0da24, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LAKKAS ताया OS 
सोबत:-सहपत्र-अवब . (अ.का.लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
६. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी. 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
११. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 
१२. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
१३. सर्व संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी. 
१४. वित्त विभाग (कार्या.वित्तिय सुधारणा-१/व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. महालेखापाल (ले. प अ)/(ले.प.), १ व २, मुंबई/ नागपूर. 
१८.महासंचालक, यदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
१९. निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-१४ 


कांद्री कन्हान नगरपंचायत, जि.नागपूर, बहादूर नगरपंचायत, जि.नागपूर व बेसा पिपळा नगरपंचायत, जि.नागपूर करीता मंजूर 


करावयाच्या पदांचा तपशील. 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२३/ प्र.क्र.३८९/ नवि-१४, दि. ०८ जानेवारी,२०२४ सोबतचे 


सहपत्र-अ 
(अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे. 
अक्र. पदाचे नाव वेतन श्रे पदसंख्या | पदसंख्या वार्षिक ख वार्षिक ख 
(९ न.पं.) (३ न.पं.) (९ न.पं.) (३ न.पं.) 
| १. | लिपिक टंकलेखक | 5-६(१९९००-६३२००) ७ २१ २६,३३,३२३ ७८,९९,९६९ 
२ ळण चालक/ | ५-६(१९९००-६३२००) g 3 ४,०९,६५२ १२,२८,९५६ 
प्रयोगशाळा सहायक 
3. पंप ऑपरेटर/ विजतंत्र/ । S-&(8 800-8300) 3 ९ ११,२८,५६७ ३३,८५,७०१ 
जोडारी 
¥v. ंत्री/ वायरमन &-६(१९९००-६३२००) g 3 ३,७६,१८९ ११,२८,५६७ 
७५.  |शिपाः | 8-१(१५०००-४७६००) | ३ ९ ८,५५,२८८ २५,६५,८६४ 
दव. मुकादम &-३(१६६००-५२४००) | २ q ६,२९,६८२ १८,८९,०४६ 
ae) व्हाल्वमन $-१(१५०००- १ 3 २,८५,०९६ ८,५५,२८८ 
४७६००) 
एकुण शट Gy &3,29,989 2,68, 43,322 


ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारित आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 


आकृतीबंध प्रकार क्र. ७ १०,००० ते २४,९९९ लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग नव्याने स्थापन नगरपंचायतीसाठी 
पंचायती संख्या ३ नगरपंचायत निहाय पदसंख्या २७ 
पंवर्ग सेवा नाव श्रेणी-अ श्रेणी-ब श्रेणी-क श्रेणी-क सेवा निहाय 
S-2¢ S-2¥ S-23 $-१० (२९२००- एकुण पद 
(४१,८००- (२८६००- (२३५४००- ९२२००) सख्या 
१,३२,३००) १२२८००) ११२४००) 
महाराष्ट्र नगरपरिषद | अ.स्थापत्य | se || १ per. | i ७७. | 
अभियांत्रिकी सेवा ब.विद्युत शि का ॥ क च न्य Pa] हि डा 
क.संगणक po शिंक आगा Pp oo [2 see -- -| fener st 
महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, मलनिस्सारण a aa aa Q 
व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल व [= | zai 2 ae 2 
लेखापरिक्षक 
महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व शिका २ Q a 3 
प्रशासकोय सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा Lee |_. ee | 1 oo | pF oo ॥ ४७), | 
महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार आणि Lf LC 10 १ 
बिकास सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा [ec ane! [ie 0____| =e १ १ 
ot निहाय एकुण पदसंख्या foe ष्‌ 121 ९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


